शासन घोषित किमान आधारभुत किंमत ही 


विहित कालावधीतील कृषि उत्पन्न बाजार 
समितीच्या आधारीत दरापेक्षा जास्त 
असल्यास त्यामधील फरकाची रक्‍कम 


बिजोत्पादक शेतकऱ्यांना देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


कृषि,पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: योजना ३३२२/प्र.क्र.१५८/१ओ 
मंत्रालय विस्तार, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मादाम कामा मार्ग, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २५ मार्च, २०२३. 
वाचा:- 
१. कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र.:- संकीर्ण २७१७/ प्र.क्र.१९९/१ओ, दि. १७.९.२०१८. 
२. कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र.:-संकीर्ण २७२२/प्र.क्र.९१/१ओ, दि.०५.०७.२०२२ 
३. महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ मर्यादित (महाबीज), अकोला यांचे संदर्भ क्र. महाबीज/ 
उत्पादन/२०२२/९०४/दिनांक १९.०९.२०२२ रोजीचे पत्र. 
४. कृषि आयुक्तालयाचे जा.क्र.कृआ/गुनि/१/२/एमएसपी/३७१२१/२०२२, दि.०४.११.२०२२ 
५. राज्यस्तरीय बैठकीचे इतिवृत्त क्र.योजना ३३२२/प्र.क्र.१५८/१-अ, दिनांक २५.११.२०२२ 
६. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र जा.क्र.कृ.आ.गुनि/१/२/एमएसपी/३९९२६/२०२२, दि.२८.११.२०२२ 
७. कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र.:-योजना ३३२२/प्र.क्र.१५८/१ओ, दि.१४.१२.२०२२ 
८. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र जा.क्र.कृ.आ.गुनि/१/२/एमएसपी/३९२१/२०२३, दि.०२.०२.२०२३ 


प्रस्तावना:- 

राज्यातील बिजोत्पादन कार्यक्रमात स्थिरता आणण्याच्या दृष्टीने तसेच, शेतकऱ्यांचा 
बिजोत्पादन कार्यक्रमातील सहभाग कायम राखण्याच्या दृष्टीने दिनांक १७ सप्टेंबर,२०१८ रोजीच्या 
शासन निर्णयानुसार कृषि उत्पन्न बाजार समिती दर आणि शासन घोषित आधारभुत किंमत (MSP) 
यामधील फरकाची रक्‍कम बिजोत्पादक शेतकऱ्यांना देण्याबाबतची योजना सन २०१७-१८ पासून 
लागू करण्यात आलेली आहे. 


२. सन २०२१-२२ मध्ये महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ (महाबीज) मर्यादित, अकोला व 
राष्ट्रिय बीज निगम, पुणे यांच्यामार्फत बिजोत्पादक शेतकऱ्यांना कृषि उत्पन्न बाजार समिती दर व 
शासन घोषित किमान आधारभूत किंमत (MSP) यामधीळ फरकाची रक्‍कम देण्यासाठी कृषि 
आयुक्तालय, पुणे यांनी राज्यस्तरीय समितीच्या मंजूरीसाठी सादर केलेल्या एकूण रु. २२५१.७२ 
लाख इतक्या रकमेच्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने राज्यस्तरीय समितीची बैठक दिनांक २५.११.२०२२ 
रोजी संपन्न झाली. सदर बैठकीमध्ये झालेल्या चर्चेदरम्यान अध्यक्ष, राज्यस्तरीय समिती तथा 
मा.प्रधान सचिव (कृषि) यांनी दिनांक १७.०९.२०१८ च्या शासन निर्णयाच्या अधिन राहून ज्या 
समितीचा मुळ दर जास्त असेल तो दर ग्राह्य धरुन महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ (महाबीज) 
मर्यादित, अकोला व राष्ट्रीय बीज निगम, पुणे यांना पिक, वाण, दर्जानिहाय सुधारीत प्रस्ताव सादर 


शासन निर्णय क्रमांकः योजना ३३२२/प्र.क्र.१५८/१ओ 


करण्याचे निर्देश दिलेले होते. त्यानुसार, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य यांनी दिनांक 
२८.११.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ (महाबीज) मर्यादित, अकोला 
यांचा रु.१६०९.९३ लाख इतक्या रकमेचा तसेच राष्ट्रीय बीज निगम, पुणे यांचा रु.१९९.३० लाख 
इतक्या रकमेचा असा एकूण रु.१८०९.२३ लाख इतक्या रकमेचा सुधारीत प्रस्ताव सादर केलेला 
आहे. कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सादर केलेला सुधारीत प्रस्ताव अध्यक्ष 
राज्यस्तरीय समिती तथा मा.प्रधान सचिव (कृषि) यांनी दिनांक २५.११.२०२२ रोजीच्या बैठकीत 
दिलेल्या निर्देशानुसार असल्याने त्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 


३. सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात सदर योजनेकरीता लेखाशिर्ष २४०१ ए ९२२ अंतर्गत 
रु.२५००.०० लाख इतक्या रकमेची अर्थसंकल्पीय तरतुद करण्यात आलेली आहे. सदर 
तरतुदीमधून रु. ४६१.७० लाख इतक्या रकमेचा निधी दिनांक ०५ जूले, २०२२ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये कृषि आयुक्‍तालयास उपलब्ध करुन देण्यात आलेला आहे. तसेच दिनांक १४.१२.२०२२ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये रु.१००० लाख इतका निधी कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
यांच्या मार्फत महाबीज अकोला यांना उपलब्ध करुन देण्यात आलेला आहे. 

४. सदर योजनेकरिता सन २०२२-२३ करिता लेखाशिर्ष २४०१ ए९२२ अंतर्गत रु.२५००.०० 
लाख इतकी अर्थसंकल्पिय तरतूद करण्यात आलेली असून नियोजन व वित्त विभागाने निधी 
वितरणाकरिता विहित केलेल्या ७० टक्के मर्यादेनुसार या आर्थिक वर्षाकरिता एकूण रु.१७५०.०० 
लाख निधी वितरीत करणे शक्‍य आहे. यापैकी रु.१४८६.७० लाख इतका निधी वितरीत करण्यात 
आलेला आहे. वित्त विभागाच्या मान्यतेस अनुसरून उर्वरित रु.२६३.३० लाख निधी वितरीत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

सन २०२१-२२ मधील रागी/नाचणी, बाजरी, मूग, तुर, उडीद, भात, करडई, हरभरा, 
ज्वारी (रब्बी), सुर्यफुल इ. पिकांचे उत्पादन घेतलेल्या महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ (महाबीज) 
मर्यादित, अकोला यांच्या बिजोत्पादक शेतकऱ्यांना शासन घोषित किमान आधारभूत किंमत ही 
विहीत कालावधीतील कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या आधारीत दरापेक्षा जास्त असल्यास 
त्यामधील फरकाची रक्‍कम उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. सन २०२२-२३ या चालू वर्षीच्या 
लेखाशिर्ष २४०१ ए९२२ (१०० % राज्य योजना) अंतर्गत उपलब्ध असलेल्या अर्थसंकल्पीय 
तरतूदीमधून रु. २६३.३० लाख निधी वितरीत करण्यात येत आहे. 


२. सदर योजनेतंर्गत सन 2022-23 मध्ये राज्यात राबविण्यासाठी होणारा खर्च खालील 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक डी-३-२४०१, पिक संवर्धन, १०३, बी-बियाणे, 

(00)(2¢) किमान आधारभुत किंमत (MSP) आणि कृषि उत्पन्न बाजार समिती आधारभूत दर 
यामधील फरकाची रक्‍कम बिजोत्पादक BAHAI देण्याबाबत, (Joo टक्के राज्य कार्यक्रम) 
33- अर्थसहाय्य, (२४०१ ५९२२) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः योजना ३३२२/प्र.क्र.१५८/१ओ 


३. सदर योजना राबविताना खालील अटी व शर्तीचे पालन करण्यात यावे- 
१. सदर निधी P.LA/dh खात्यांमध्ये ठेवला जाणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी. 


२. या प्रित्यर्थ होणारा खर्च हा सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरीता मंजूर केलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात येऊन उपरोक्‍त लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


३. कृषि उत्पन्न बाजार समिती दर आणि शासन घोषित किमान आधारभूत किंमत (MSP) 
फरकाची रक्‍कम थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे बिजोत्पादक शेतकऱ्यांच्या आधारलिंक बॅक 
खात्यामध्ये जमा करण्यात यावी. 


४. वितरीत करण्यात आलेल्या निधीच्या खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करावे. 


४. सदर योजनेकरीता आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना योजनेचे 
नियंत्रण अधिकारी म्हणुन व सहायक संचालक, लेखा-१ यांना आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणुन घोषित करण्यात येत आहे. 

प. प्रस्तुतचे आदेश हे महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका (भाग-१) १९७७ मधील परिच्छेद 
१४२ व १४४ अन्वये प्रशासकिय विभागांना प्रदान केलेल्या शक्तीनुसार तसेच वित्त विभागाने 
अनौ.सं.क्र.9०/२०२३/व्यय-१, दि.१४.०३.२०२३ नुसार दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहेत. 

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०३२५१६०५०२३००१ असा आहे. 
सदर आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ]देशानुसार व नावाने, 
UMESH NARAYAN ®: |. 
CHANDIWADE > य” 
(उमेश चांदिवडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. प्रधान सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
३.मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ मर्यादित (महाबीज), अकोला. 
५. व्यवस्थापकीय संचालक, राष्ट्रीय बीज निगम, गुलटेकडी, पुणे. 
६. संचालक (निविष्ठा व गुण नियंत्रण), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
७. महाव्यवस्थापक (उत्पादन), महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ मर्यादित (महाबीज), अकोला. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः योजना ३३२२/प्र.क्र.१५८/१ओ 


८.सर्व संचालळक/सह संचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
९.सर्व विभागीय कृषि सह संचालक. 

१०.सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी. 

११.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 


१२.महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 


१३.अवर सचिव (व्यय-१), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

१४.कक्ष अधिकारी (कार्य.१४३१), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
१५.कक्ष अधिकारी (२-ओ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२ 
१६.निवडनस्ती, कार्यासन १अे, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई -४०००३२. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


